मा. उच्च न्यायालयातील क्रिमिनल रिट 
याचिका क्र. १९१२/२०१६ ( श्री. मनिष 
लिलाधर भंगाळे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व 
इतर ) या याचिकेत राज्य शासनाची बाजू 
मांडणारे श्री. नितीन प्रधान, fears 
समुपदेश्ी यांना शुल्क अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. रिट याचिका ०६१६ / ३३८८ / प्र.क्र.१३/ विशा १अ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मुंबई-३२. 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१६. 


संदर्भ :: अवर सचिव (का), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३९७- २०१६/ 
संकिर्ण/ई शाखा, दि. १३.६.२०१६ 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालयातील क्रिमिनल रिट याचिका क्र. १९१२/२०१६ ( श्री. मनिष लिलाधर 


भंगाळे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या याचिकेत राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्याकरीता 


श्री. नितीन प्रधान, विशेष समुपदेशी यांची विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १३.६.२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. प्रस्तुत प्रकरणी श्री. नितीन प्रधान, विशेष 


समुपदेशी यांना रु.४,५०,०००/- ( रुपये चार लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतके शुल्क अदा करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. श्री. नितीन प्रधान, विशोष समुपदेशी यांना या 


व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष “क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) (१०१), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (00) (०५), दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१ ) - 


२८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र- २०१५/ प्र.क्र. २१/ २०१५/ 


विनियम, दिनांक २९.७.२०१५ अन्वये वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८, भाग- पहिला, 


उपविभाग- दोन मध्ये नव्याने BAA केलेल्या अ.क्र. ४९ नियम क्र. १६६- अ अन्वये मिळालेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रिट याचिका ०६१६ / ३३८८ / प्र.क्र.१३/ fea १अ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६१०२४१२१११८४०२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Bhanudas B__ \ Bitalysisnedby Bhanudes 8 ingate 


ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
In ga le eee a 
(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


अतिरिक्‍त पोलिस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. श्री. नितीन प्रधान, विशोष समुपदेशी, ११८- बी, जॉली मेकर चेंबर्स २, विनय 
के.शाह मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१. 

६. अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग (ई शाखा ),मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती ( विशा-१अ). 


०७८ “७ AD -5 


